असा. क्र. २३६ रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआय/२००३-०५ 


wera 


महाराष्ट्र शासतला राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


बुधवार, ऑक्टोबर २६, २००५/कार्तिक ४, शके १९२७ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 
गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ ऑक्टोबर २००५ 
अधिसूचना 
मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८. 
क्रमांक एमटीए. १००१/सीआर-३/परि-३.---मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८ (१९५८ चा 
मुंबई ६५) च्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक एमटीए. १९९१/१२/परि-३, 
दिनांक ३६ ऑगस्ट १९९१ यामध्ये दिनांक १९ सप्टेंबर २००५ पासून पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत 
आहे :--- a 
उक्त पहिल्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीतील खंड ' at? मधील परिच्छेद चारमध्ये,---- 
(एक) उप परिच्छेद (१) मधील (ब) ते (फ) नोंदीऐवजी पुढील नोंदीचा समावेश करण्यात 
येत आहे ;--- 


“ (ब) तीन उतारू वाहून नेण्याची परवानगी दिलेली बाहने . . ३५० 


(क) चार उतारू बाहून नेण्याची परवानगी दिलेली वाहने . . ४५० 
(ड) पाच उतारू वाहून नेण्याची परवानगी दिलेली वाहने . . ५५० 
भाग चार-ब--२८६ , (१०४७) 


[किंमत : रुपये ३.००] 


१०४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑक्टोबर २६, २००५/कार्तिक ४, शके १९२७ . [भाग चार-ब 


(इ) सहा उतारू वाहून नेण्याची परवानगी दिलेली वाहने. . ६५० 
(फ) चालक वगळता सहापेक्षा अश्विक नसतील इतके उतारू 

बाहून नण्याऱी परवानगी दिलेल्या भाडेमापक (फेअर 

मीटर) बसविलेल्या बातानुकूलीत बाहनांच्या (कूलकॅब) 

बाबतीत अशा बाहनांस बाहतूक करण्यास परवानगी 


दिलेल्या प्रत्येक उतारूसाठी (प्रति प्रबासी) . २००. 
(दोन) उप परिच्छेद (१अ) मधील (अ) ते (ब) येथील नोंदीऐबजी पुढील नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे :--- 
*“ (अ) भारतात निर्मिती केलेल्या आणि चालक वगळता सहापेक्ष: अधिक नसतील 
इतके उतारू वाहून नेण्याची परवानगी दिलेल्यांच्या बाबतीत, - 
(एक) वातानुकूलीत वाहनाव्यतिरिक्‍त अन्य वाहनासाठी बाहतूक 
करण्यास परवानगी दिलेल्या प्रत्येक उतारूसाठी. , . ३०० 
(दोन) बातानुकूलीत Seater areca अशा areata वाहतूक 
करण्यास परवानगी दिलेल्या प्रत्येक उतारूसाठी. , . Yoo 


(ब) इतर देशात निर्मिती केलेल्या व भारतात आयात केलेल्या 
ब उतारूंची बाहतूक करण्यासाठी वापर करण्यात येत 
असलेल्या आणि चालक वगळता सहापेक्षा अधिक नसतील 
इतके उतारू वाहूनं नेण्याची परवानगी दिलेल्याच्या बाबतीत 
अशा वाहनास वाहतूक करण्यास परवानगी दिलेल्या 
प्रत्येक उतारूसाठी ६०० 
(तीन) उप परिच्छेद (३) मधील (अ) ते (क) येथील नोंदीऐबजी पुढील नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे :--- 
“ (अ) चालक नगळता सहापेक्षा अधिक उतारू वाहून नेण्याची 
परवानगी दिलेली असेल त्या ओमनी बसेसच्या बाबतीत 
प्रत्येक वर्षासाठी आणि प्रत्येक उतारूसाठी. . . रु. १५०० 
(ब) चालक वगळताःसहा पेक्षा अधिक उतारू वाहून नेण्याची 
परवानगी दिलेल्या या पर्यटक बाहनांच्या बाबतीत प्रत्येक 
वर्षासाठी आणि प्रत्येक उतारूसाठी. . . .. रु. ४६०० 
(क) चालक वगळता सहापेक्षा अधिक उतारू वाहून नेण्याची 
परवानगी दिलेली वातानुकूलीत बाहने असतील याबाबतीत 
प्रत्येक वर्षासाठी आणि प्रत्येक उतारूसाठी . - रु. ५६००.” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल थांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


रमेश शिंदे, 
शासनाचे उप सचिन. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑक्टोबर २६, २००५/कार्तिक ४, शके ९९२७ १०४९ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 26th October 2005 
NOTIFICATION 
Bompay Moror Veuicies Tax Act, 1958. 

No. MTA. 1001/CR.-3/TRA-3.—In exercise of the powers conferred by 
sub-section (1) of section 3 of the Bombay Motor Vehicles Tax 
Act, 1958 (Bom. LXV of 1958), the Government of Maharashtra hereby 
amends with effect from the 19th day of September 2005, the Government 
Notification, Home Department, No. MTA. 1991/12/TRA-3, dated the 
31st August 1991, as follows, namely :— 

In the First Schedule to the said notification, in clause A, in 

paragraph IV,— न 

(i) in sub-paragraph (1), for entries (b) to 00, the following entries 
shall be substituted, namely:— 
“(6) vehicles licensed to carry three passengers. . 350 


(c) vehicles licensed to carry four passengers .. 450 
(d) vehicles licensed to carry five Passengers .. 6550 
(९) vehicles licensed to carry six passengers .. 680 


_ & air-conditioned motor vehicles fitted with fare 
meters (cool cabs) permitted to carry not more 
than six passengers, excluding driver, for every 
passenger that the vehicle is permitted to 
’ carry .. 200.” 


(ii) in sub-paragraph (1A), for entries (a) to ७), the following 
entries shall be substituted, namely:— 
“(a) manufactured in India and permitted to carry not more 
than six passengers, excluding the driver,— 


९) other than air-conditioned, for every passenger 300 
that the vehicles is permitted to carry. 


air-conditioned, for every passenger that the 400 
vehicle is permitted to carry. 


७) manufactured in other countries and imported 
in India and permitted to carry not more than 
six passengers excluding driver, for every 
Passenger that the vehicle is permitted to 
carry ma £54 -» 600.”. 


S 


(74 


भाग चार-ब--२८७ 


१०५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑक्टोबर २६, २००५/कातिक ४, शके १९२७ [भाग चार-ब 


(iii) in sub-paragraph (8), for entries (a) to (c), the following 
entries shall be substituted, namely:— 


“(@) Ordinary omnibuses permitted to carry 
more than six passengers excluding driver, 
for every year and for every passenger... Rs. 1500 


(b) Tourist vehicles permitted to carry more 
than six passengers excluding driver, for 
every year and for every passenger .. Rs. 4600 


(c) Air-conditioned vehicles permitted to carry 
more than six passengers excluding driver, 
for every year and for every passenger .. Rs, 5600. ” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


RAMESH SHINDE, 
Deputy Secretary to Government. 


